RNI No. MAHBIL / 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक ६० ] 


बुधवार , डिसेंबर २० , २०१७/ अग्रहायण २९ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ११ .०० 


असाधारण क्रमांक ७८ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हाधिकारी, पालघर यांजकडून 

शासन निर्णय 
क्र . गृह / का ./ १/ टे. ३ /विकाअ / वशी-२२६१/ २०१७. – जिल्हाधिकारी, पालघर , जिल्हा पालघर ह्या निर्णयाव्दारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या पालघर जिल्ह्यातील १०१ व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः आदेश 
निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षांकरीता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच 
जिल्हाधिकारी, पालघर यांस विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतेही कारण न देता 
संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

__ ( एक ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती “ मानसेवी ” असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही 
मानधन / वेतन / भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( दोन) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मुळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्या 
शिवाय साक्षांकन करु नये. त्यांनी साक्षांकन करताना विहीत रबरी शिक्क्यासह सही करुन सहीखाली दिनांक नमूद करावा. मूळ कागदपत्रांपेक्षा 
वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करु नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर 
जर “ सत्यप्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामाकरीता “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन 
करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली 
नियुक्ती रद्द करण्यात येईल. व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर/ दुकानावर / कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह 
“ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा . तथापि त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा 
उल्लेख करु नये. तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 

( चार ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी “ ओळख परेड ” तसेच “ मृत्यूपूर्व जबानी ” यासाठी 
उपस्थित राहू नये. 

( पाच) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी “ उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र ” देऊ नये . 


भाग एक ( को. वि.पु. ) ७८ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०, २०१७ / अग्रहायण २९ , शके १९३९ 


पत्ता 


वसई 


( सहा ) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करु नये व सर्व साहित्य 
संबंधित तहसीलदार यांचेकडे तात्काळ परत करावे, अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर 
विशेष कार्यकारी अधिकारी याने साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांच्या विरुद्ध फसवणूकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 

__ ( सात ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती ही नियुक्तीच्या दिनांकापासून ५ वर्षे कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर ती 
आपोआप संपुष्टात येईल. सदर नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचे विरुद्ध गुन्हयाची नोंद 
आढळल्यास , त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( bankrupt ) जाहीर केले असल्यास , त्याच प्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवाय सुध्दा , 
कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . 

अनुसूची 
अ . क्र . तालुका 

व्यक्तीचे नाव 
( ३ ) 

( ४ ) 
१ वसई श्रीम . आम्रपाली प्रशांत साळवे 

मु . पो. ब्लॉक नं . १२० / ००३, लि ओ कॉ . ऑ. हौसिंग सोसायटी, 

सेक्टर ३ एव्हरशाईन सिटीजवळ , वसई , ता . वसई, जि . पालघर . 
वसई श्री . धर्मेश राधेशाम मिश्रा 

मु . फ्लॉट नं . ४३, के १५, न्यू गिरनार सोसायटी , नायगांव पूर्व, ता . 

वसई, जि . पालघर. 
वसई श्री . कैलास काशिनाथ म्हात्रे 

मु . चंद्रपाडा, ता . वसई, जि . पालघर 
वसई श्री . सुनिल काशिनाथ किणी 

मु . शिरसाड, पो . भामटापाडा, मांडवी , ता . वसई , जि . पालघर 
श्री . मुकेश माधव पाटील 

मु . देपीवली, पो. पारोळ , ता . वसई , जि . पालघर 
वसई श्री . चंद्रशेखर विठ्ठल तारी 

मु . साटमनिवास , बावशेत पाडा संतोष भुवन, नालासोपारा ( पू) , 

ता . वसई , जि . पालघर . 
वसई श्री . अजित हरीकिशोर अस्थाना 

मु . पो . १२, जगदीश कॉलनी, बाबूलपाडा , आचोळे रोड , 

नालासोपारा ( पू)., ता . वसई, जि . पालघर. 
वसई __ श्री . प्रमोद देवतादीन सिंग 

मु . पो . रुम नं . ६, श्री गणेश धाम वेल्फेअर सोसायटी, संतोष भुवन , 

नालासोपारा (पू), ता . वसई, जि . पालघर . 
वसई श्रीमती साधना उमेश पाटील 

मु . पो . किरवली, ता . पो . वसई, जि . पालघर 
वसई श्री . आयवन पोशान डायस 

मु . पो . तारखड, कराडी , ता . वसई, जि . पालघर 
वसई श्री. उमेश यादव नाईक 

मु . पो. जुचंद्र हनुमान मंदिराजवळ, ता . वसई , जि . पालघर 
वसई श्री . भिमाकांत सदानंद पाटील 

मु . पो . जुचंद्र दत्त मंदीर, ता. वसई , जि . पालघर 
वसई श्री . विश्वंभर मुकुंद चोपडेकर 

मु . पो . सातिवली, साई मंदीर जवळ , वसई रोड (पू ), ता . वसई, 

जि . पालघर. 
वसई ___ श्री . विष्णु चैत्या राबड 

मु . पो . बैनापट्टी शांतीवन पाडा, सेंट डॉमनीक रोड, सांडोर , 

ता . वसई , जि . पालघर . 
वसई श्री . सुशांत श्रीकांत पाटील 

मु . पो . ससुनवघर , ता . वसई, जि . पालघर 
वसई श्री . तेजस हरेश्वर राऊत 

म् . ४३१ / ई जनी, कांडलाई, वासळाई, को . ब., देवाळे रोड , 

ता . वसई, जि . पालघर . 
१७ वसई __ श्री. मनीषकुमार रमेशकुमार पाण्डेय मु . पो . रूम नं . ४९, अलकापूरी अपा. विजय नगर , 

नालासोपारा (पू), ता . वसई, जि . पालघर . 
वसई श्री . परेश मणिलाल पंडया 

मु . ३/ बी / ४ , मिथीला पुष्पा कॉ . ऑप. हा . सोसायटी , राम 

मंदिराच्यामागे , एम. बी . इस्टेट, विरार (प), ता . वसई, जि . पालघर . 
वसई श्री . उमेश अनंत नाईक 

मु . ४०७, बाळराम अपार्टमेंट, कोपरीनाका, चंदनसार रोड , 

विरार ( पू), ता . वसई, जि . पालघर . 
२० वसई श्रीम . स्मिता सुरेश वर्तक 

मु . पो. सुयोग मूळगांव , कुंभारवाडी , ता . वसई, जि . पालघर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २० , २०१७ / अग्रहायण २९, शके १९३९ 


३ 


अनुसूची - चालू 


पत्ता 


अ. क्र . तालुका 
( १) ( २ ) 


व्यक्तीचे नाव 

( ३ ) 


( ४ ) 


२१ 
२२ 


वसई 
वसई 
वसई 
वसई 


श्रीम. वेलंकनी झाईन पटेल 
श्री. राहूल रमेश पाटील 
श्री. प्रसाद प्रभाकर धोंड 
श्री . साविऑहिलरी फर्नानडीस 


वसई 


श्री. अतुल अविनाश पाटील 


वसई 


श्रीम . जयश्री प्रकाश जोशी 


वसई 
वसई 


श्री. महेंद्र राजेंद्र पाटील 
श्री . विक्रम बळवंत भोईर 


वसई 


श्रीम . मनिषा आशिष जोशी 


لي 


वसई 
वसई 
वसई 
वसई 
वसई 
वसई 
वसई 
वसई 
वसई 
वसई 
वसई 
वसई 
वसई 
पालघर 
पालघर 


श्रीम . प्रतिभा देवदत्त पाध्ये 
श्री. नेल्सन लुईस डिसोझा 
श्रीम . शलाका संतोष मुकादम 
श्रीम . मिना राजेश शहा 
श्री . महेश पुरषोत्तम मेस्त्री 
श्रीम . हर्षा राजेश भट 
श्रीम.विभुती रोहित जोगळे 
डॉ . रमेश व्दारकानाथ गुप्ते 
श्रीम . भक्ती रोहन पाटील 
श्री . किशोर दत्तात्रय म्हात्रे 
श्री . जॉन मॅथ्यू लोपीस 
श्री . मंगेश मोहन वळूज 
श्री . विशाल रविंद्र राऊत 
श्री . मेहबुब हाबीबा पठाण 
श्री . महेश काशिनाथ संखे 


ليليليليلي 


मु . डोलार बेणे, मार्सिस , पो . ता . वसई , जि . पालघर 
मु . तरखड, वसई ( प), २१ ए शनिदर्शन , ता . वसई, जि . पालघर 
रा. विरार ( प), ता . वसई, जि . पालघर 
अशोका अपा. तळमजला फादरवाडी, गोखीवरे , ता . वसई, 
जि . पालघर . 
मु . पो. कला- विरा , तरखडा, भंडारआळी, होळी रोड, सांडोर , 
वसई ( प), ता . वसई , जि . पालघर . 
मु . शेबारवाडी , चंपावती मंदिर रोड , भुईगांव, वसई ( प.) 
ता . वसई, जि . पालघर . 
मु . पो . अर्नाळा, ता . वसई, जि . पालघर 
मु . रानवाडी, मुक्कामपाडा, सुभाषलेन, अर्नाळा, मुक्कामपाडा, 
ता . वसई, जि . पालघर . 
मु . वाघोली, पाटील आळी, पो . निर्मळ , नालासोपारा, ता . वसई , 
जि . पालघर . 
मु . पो . गोखिवरे, ता . वसई , जि . पालघर 
मु . वाघोली, पोंडाआळी, पो . निर्मळ , ता. वसई, जि . पालघर 
मु . पो. विरार (प.), ता. वसई , जि . पालघर 
मु . पो. विरार (प.), ता . वसई, जि . पालघर 

पो . बोळींज, विरार , ता . वसई, जि . पालघर 
पो . विरार ( प.), ता. वसई , जि . पालघर 
पो . विरार ( प.), ता . वसई, जि . पालघर 

पो . कोफराड, आगाशी, ता . वसई, जि . पालघर 
मु . पो . भंडारआळी, बोळींज, विरार, ता . वसई, जि . पालघर 
मु . पो . म्हात्रेवाडी, आगाशी, विरार ( प.), ता . वसई , जि . पालघर 
मु . पो . कातकरवाडी, आगाशी, ता . वसई, जि . पालघर 
मु . पो. सेंट्रलपार्क , बोळींज , विरार (प.), ता . वसई, जि . पालघर 
मु . भंडारआळी, बोळींज, विरार ( पू.), ता . वसई, जि . पालघर 
रा. भंडारवाडा , मस्जिदीच्या बाजूला, बोईसर , ता. जि . पालघर 
रा. रमणीया पार्क , साईराम कुंज, केशवनगर , बोईसर , 
ता . जि . पालघर . 
रा . नविन डेकोरेटरसमोर , वंजारवाडा, बोईसर , ता . जि . पालघर 
रा. कोळवडे, पो . कुंभवली, ता . जि . पालघर 
रा . सादावल अपार्टमेंट , भाजीमार्केट , बोईसर , ता . जि . पालघर 
रा. ४०१, ए विंग, सुमती अपार्टमेंट , ओसवाल एम्पायर , 
ता . जि . पालघर . 
रा . पो . तारापूर , ता . जि . पालघर 
मु . पो . कुडण, ( दस्तुरीपाडा), ता. जि . पालघर 
मु . पो . उमराळी, ता . जि . पालघर 
मु . पो . मनोर , ता . जि . पालघर 


४५ पालघर 
४६ पालघर 

पालघर 
४८ पालघर 


श्री . बिपीन मधुकर पाटील 
श्री . प्रमोद मुळया पिंपळे 
श्री . जिग्नेश दिलीप चंपानेरी 
श्रीम . देविका सदानंद मोरे 


४९ पालघर श्री . नरेश हरिश्चंद्र सावे 
५० पालघर श्रीम . समिदा शैलेश म्हात्रे 
५१ पालघर श्रीम . जाई जितेंद्र घरत 

५२ पालघर श्री . सुनिल आत्माराम लोखंडे 
भाग एक ( को.वि.पु.) ७८ - २ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २० , २०१७/ अग्रहायण २९ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


पत्ता 


अ . क्र . तालुका 
(१ ) ( २ ) 


व्यक्तीचे नाव 

( ३ ) 


( ४ ) 


५३ पालघर श्रीम. सपना सचिन लोखंडे 


५४ पालघर श्रीम. प्रतिक्षा विनोद जाधव 

___ पालघर श्री . पंकज रमेश पिंपळे 
____ पालघर श्री . सुचंद्र बंडू घरत 


पालघर 
___ पालघर 


श्री . केतन सिताराम राऊत 
श्री . रणजित दत्तात्रय पाटील 


५९ 


पालघर 


श्री . अश्विन शाम गवळी 


६० पालघर श्री . रिफाक मुनाफ मेमन 
६१ पालघर श्री. विजय विठोबा तामोरे 
६२ पालघर श्रीम . सुप्रिया तेजस पवार 

___ पालघर श्री . रुपेश नामदेव घरत 

__ पालघर श्रीम . अंजली अनिल शेलार 
६५ पालघर श्री . किरण नरेंद्रसिंग ठाकोरे 


لی 


६६ तलासरी श्री . मुकेश सदना रिंजड 
६७ तलासरी श्री . संजू धर्मा टोकरे 
६८ तलासरी श्री . संजू मालजी डावरे 
६९ तलासरी श्री . चंद्रकांत गोविंद माळवंदे 
७० तलासरी श्री. हसमुख धनाजी धोडी 
७१ तलासरी श्री . संतोष किसन पागी 
७२ वाडा श्री . राजेंद्रकुमार तुकाराम पाटील 

वाडा श्री . भावेश जयंत मानिवडे 
७४ वाडा श्री . प्रफुल रामचंद्र पाटील 

वाडा श्री. माधव विष्णू दळवी 
७६ विक्रमगड श्री . कैलास सखाराम सहारे 
७७ विक्रमगड श्री . सुप्रतिक सुधीर आळशी 
७८ विक्रमगड श्री . संतोष रतिलाल भानुशाली 
७९ विक्रमगड श्री. कमलाकर सदाशिव भोईर 
___ विक्रमगड श्री . रविंद्र विनायक भडांगे 


रा. मोरनवाल एम्पायर, शिवम अपार्टमंट , बी विंग, तळ मजला , 
फ्लॅट नं . ४, बोईसर, ता . जि . पालघर . 
मु . पोखरण, पो. अक्कर पट्टी, ता . जि . पालघर 
रा . पो . कुंभवली, ता. जि . पालघर 
रा. पास्थळ , टि .ए.पी. एस . कॉलनी, ग्रामपंचायत पास्थळजवळ , 
ता . जि . पालघर . 
रा . पास्थळ , पो . टी .मे. पी .एस . कॉलनी, ता . जि . पालघर 
रा. नेपच्युन पॉईंट , पाध्ये कॉम्प्लेक्स , होली स्पिरीट हायस्कूलच्या 
समोर , मनोर माहिम रोड, पालघर , ता. जि . पालघर 
मु . पो . घोलविरा, साई निवास, जुना मनोर रोड, जि . प. शाळेमागे, 
ता . जि . पालघर . 
मु . गोठणपूर , बोईसर रोड, ता . जि . पालघर 
मु . पो . दांडी, ता . जि . पालघर 
मु . पो . बोईसर , ता . जि . पालघर 
मु . पो . सालवड, ता . जि . पालघर 

पो . बोईसर , ता . जि . पालघर 
मु . पो. मासळी मार्केट समोर, जुना पालघर , बोईसर रोड , 
ता . जि . पालघर . 
मु . पो. उधवा गांधीनगर , (दळवीपाडा ), ता. तलासरी, जि . पालघर 
मु . पो . सवणे, ( पाटीलपाडा ), ता . तलासरी, जि . पालघर 
मु . पो . तलासरी ( सुतारपाडा), ता . तलासरी, जि . पालघर 
मु. पो . तलासरी , ( पाटीलपाडा ), ता . तलासरी, जि . पालघर 
मु . वसा (मच्छीपाडा), पो . झरी , ता . तलासरी , जि . पालघर 
मु . धिमणीया , दुबळपाडा , पो . गिरगांव, ता. तलासरी, जि . पालघर 
मु . ब्राम्हणगांव, पो . कंचाड, ता . वाडा, जि . पालघर 
म . फणसपाडा, पो . कंचाड, ता . वाडा , जि .पालघर 
मु . आंबिस्ते बु., पो. खानिवली, ता . वाडा, जि . पालघर 
मु . शिलोत्तर , पो . पिक , ता. वाडा, जि .पालघर 
मु . वाकडुपाडा, पो . ता . विक्रमगड, जि . पालघर 
मु . पो. विक्रमगड, ता . विक्रमगड, जि . पालघर 
मु . पो . ओदें ता . विक्रमगड, जि . पालघर 
मु . पो. मलवाडा, ता . विक्रमगड, जि . पालघर 
मु . भानपूर ( भडांगेपाडा), पो . उटावली, ता . विक्रमगड, 
जि . पालघर . 
मु . चाबके तलावली, ता . विक्रमगड, जि . पालघर 
मु . कुंज, पो . कासा बु., ता . विक्रमगड, जि . पालंघर 
मु . चातके तलावली, पो. भोपोली, ता . विक्रमगड , जि . पालघर 
मु . शिळ, पो . भोपोली, ता. विक्रमगड, जि . पालघर 


८१ विक्रमगड श्री . वसंत गोविंद अतकारी 
८२ विक्रमगड श्री . सुभाष शंकर भोये 
८३ विक्रमगड श्री. युवराज प्रमाळू अतकारी 
८४ विक्रमगड श्री . बाळू माणिक माळी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २० , २०१७ / अग्रहायण २९, शके १९३९ 


अनुसूची- समाप्त 


व्यक्तीचे नाव 


पत्ता 


अ . क्र . तालुका 
(१ ) ( २ ) 


( ४ ) 


८५ विक्रमगड श्री . वसंत किसन पांढरे 
८६ विक्रमगड श्री . नयन दयानंद वेखंडे 
८७ मोखाडा श्री . संतोष पांडूरंग बात्रे 
८८ मोखाडा श्री . भास्कर वामन हमरे 
८९ मोखाडा श्री . नामदेव हनुमंत पाटील 

मोखाडा श्री . गोविंद ( बाळासाहेब ) दिवाकर मुळे 
मोखाडा श्री . प्रमोद ( प्रल्हाद ) रघुनाथ 

मोखाडा श्री . मनोज राम कदम 
९३ मोखाडा श्री . हनिफ अबकर शेख 
९४ मोखाडा श्री . निखील प्रकाश लोखंडे ( वेखंडे ) 
९५ मोखाडा श्री . जमशिद नजिर मनियार 
९६ मोखाडा श्री . समिर वसंत मेहेदळे 
९७ मोखाडा श्री . राहूल प्रल्हाद कदम 
९८ मोखाडा श्रीम.निर्मला पांडूरंग पाटील 
९९ मोखाडा श्री . राजेंद्र भगिरथ तुमडे 
१०० मोखाडा श्री . अनिकेत अनंता क्षिरसागर 
१०१ मोखाडा श्री. संदिप अशोक चुंबळे 


मु . चिंचघर , पो . कुझे, ता. विक्रमगड , जि . पालघर 
मु . पो . कु ., ता . विक्रमगड , जि . पालघर 
मु . पो . मोखाडा , ता . मोखाडा, जि . पालघर 
मु . पारध्याचीमेठ , पो. पोशेरा, ता . मोखाडा, जि . पालघर 

पो . खोडाळा, ता . मोखाडा, जि . पालघर 
मु . पो . खोडाळा, ता. मोखाडा, जि . पालघर 
मु . पो. खोडाळा, ता . मोखाडा, जि . पालघर 
मु . पो. खोडाळा, ता . मोखाडा, जि . पालघर 
मु . पो . खोडाळा, ता . मोखाडा, जि . पालघर 
मु . पो . मोखाडा , ता . मोखाडा, जि . पालघर 
मु . पो . मोखाडा, ता . मोखाडा, जि . पालघर 
मु . पो . मोखाडा , ता . मोखाडा, जि . पालघर 
मु . पो . खोडाळा, ता . मोखाडा, जि . पालघर 
मु . सूर्यमाळ, ता . मोखाडा , जि . पालघर 
मु . गांधीपूल , पो. सातुर्ली, ता . मोखाडा , जि . पालघर 
मु . पो .मोखाडा, ता . मोखाडा, जि . पालघर 
मु . पो . मोखाडा , ता . मोखाडा, जि . पालघर 


पालघर , 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१७. 


डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी , पालघर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


